सन २०१९-२० मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याजदराने 
अर्थसहाय्य (२४२५१५०१)- ३३ अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०५१९/प्र.क्र.ई६०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुले, २०१९ 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस््नोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/ 
२-स, दिनांक १७/०५/२००६ 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रश्ञा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१/०४/२०१९ 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% 
व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला 
आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱयांना ७% व्याज 
दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱयांना ६% व्याज दराने 
कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या 
रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये 
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन 
२०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या 
खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदती पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य (२४२५ १५०१) - ३३ अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत निधी 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शेतकऱ्यांना अल्प मुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य 
योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० वर्षात अर्थसंकल्पीत रू.८०००.०० लाख तरतूदीपैकी रू.२५४३.३४ 
लाख (रूपये पंचवीस कोटी त्रेचाळीस ore चौतीस हजार फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून 
खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 
अन्वये उपरोक्त बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०५१९/प्र.क्र.६०/१८-स 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 
प. वित्त विभाग, छासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.१०/०५/२०१६ अन्वयेच्या परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 
(y विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ 
प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ अन्वये उपरोक्‍त बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व 
बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 
(२ मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी रूपये 
८०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 


(7 मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेले नाही. यास्तव दिलेल्या निधीपैकी 
७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही. 


(3) ज्या Bara अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षतर्गत १ 
THUG TH MAT देयक THAT नाही. .- या WTA देयकांची संक्षिप्त देयके 
पारीत होत नाहीत. 


(५ स्थानिळ स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडुन यज्य SIRTART येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम सयायोजित करण्यात आली आहे.- लागु नाही. 


इ) वैयम्तिळ लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व APTA आधार क्रमांकासह 
सादर करावे.- या योजनेअंतर्गत FHT लाभार्थी आहेत. 


(७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकार्‍याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख AMET करावा .- BMY नाही. 


(८) खरेद्ीविषयळ प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेक्याजुसार करावी व तसा 
उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा .- CTY नाही. 


(9) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या Wd ECS द्वारे आहरिव ETA .- लागु 
नाही. 
दर सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल, हे सहकार आयुक्त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०५१९/प्र.क्र.६०/१८-स 


व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा 
अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 


9. मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यळेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी पत 
संस्थांना सहाय्य (09) (१०) - शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 
१% व्याज दराने अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) 33, अर्थसहाय्य ", या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर 
रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


a सदर are निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/ 
प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१९०७३०१४४७३८५४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ramesh vn us Cooperation, 


झन 
2.5. १९066९1. 

2 5acb34103d45bd48, 
S h anKarrao S h In g te serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556aSbaefdddce 
18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 
Date: 2019.07.30 15:20:24 +05'30° 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 

प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 

५. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका. (सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव (कार्या. १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवड नस्ती-१८-स. 


d6e1e4aca719170d9eaeBaa251ee28dc56c75d8a6 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


